महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत 
अँग्रीकल्वरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती संचलित 
डॉ. शरदचंद्र पवार कृषि महाविद्यालय, बारामती, 
जि. पुणे येथे कृषि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृप-१०२२/प्र.क्र.१५७/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-१० ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र कृषी व शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या १०७ व्या बैठकीतील ठराव 
क्र.०३/१०७/२०२२ दि.१६.०६.२०२२ 
२) महाराष्ट्र कृषी व शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मकृप/शिक्षण-१/ 
प्र.क.६६२/१४४१/२०२२, दि.२४.०६.२०२२. 
3) महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम-१९८३. 
४) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.कृषिवि- २१९०/प्र.क्र.२०३/दि.०१ जुले, ooo. 
५) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण १५१७/प्र.क्र.६०/दि.३० मे, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


अँग्रीकल्वरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती यांनी डॉ.शरदचंद्र पवार कृषि महाविद्यालय, बारामती 
जि.पुणे येथे पदव्युत्तर पदवी अभ्यास सुरु करणेबाबतचा प्रस्ताव महात्मा Hed कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
यांना सादर केला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी 
संलग्न महाविद्यालयांची व्यवहार्यता आणि संभाव्यता तपासण्यासाठी स्वंय अध्ययन अहवाल आणि प्रत्यक्ष 
प्रक्षेत्र व इतर भौतिक सोई-सुविधांची तपासणी व पडताळणीसाठी विद्या परिषदेच्या मान्यतेने 
डॉ.सी.डी.मायी, माजी कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे अध्यक्षतेखाली 
तज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने डॉ.शरदचंद्र पवार कृषि महाविद्यालय, बारामती 
जि.पुणे या महाविद्यालयामध्ये कृषी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी किमान निकषांच्या आधारे 
HRI सोई सुविधांची तपासणी केली. सदर महाविद्यालयाकडे कृषि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यासाठी आवश्‍यक सोई-सुविधा उपलब्ध असल्याने काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन कृषी 
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस गठीत तज्ञ समितीने केलेली आहे. अँग्रीकल्चर 
डेव्हलमेंट ट्रस्ट, बारामती संचलित डॉ. शरदचंद्र पवार कृषि महाविद्यालय, बारामती, जि. पुणे येथे कृषि 
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबतच्या प्रस्तावास महात्मा फुले कृषी 
विद्यापीठाच्या विद्ठत परिषद व कार्यकारी परिषदेची मान्यता प्राप्त SSSA आहे. तसेच महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दि.१६/०६/२०२२ रोजीच्या १०७ व्या बैठकीतील ठराव क्र.०३/१०७/२०२२ 
अन्वये दिलेली मान्यता विचारात घेऊन संदर्भीय पत्र क्रमांक २ अन्वये शासनाकडे शिफारसित करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप-१०२२/प्र.क्र.१५७/७-अ 


आला आहे. यास अनुसरुन महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम-१९८३ मधील तरतुदीस अनुसरुन 
डॉ.शरदचंद्र पवार कृषि महाविद्यालय, बारामती जि.पुणे येथे कायमस्वरुपी विना अनुदान तत्वावर 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांच्या अधिपत्याखाळील अँग्रीकल्वरल डेव्हलमपेंट ट्रस्ट, 
बारामती या संस्थेच्या डॉ.शरदचंद्र पवार कृषि महाविद्यालय, बारामती जि.पुणे यांना खालील पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रम सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षापासून कायमस्वरुपी विना अनुदान तत्वावर सुरू करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विषय प्रतिवर्ष प्रवेशा क्षमता 
एम.एस्सी.(कृषी) 
शिड्या कृषि विद्या ३ 
2 मृदशास््र व कृषी रसायन FTA ३ 
३ | भाजीपाला शास्त्र 3 
8 ।फळळझास्त्र 3 
५ | कृषिकिटककझ्ञास्त्र ३ 
६ । वनस्पती रोगझास्त्र ३ 
७ =| कृषी विस्तार व संवाद ३ 
८ | कृषि अर्थशास्त्र ३ 
९ अनुवंश व रोप पैदासझास्त्र ३ 
| do | पशुसंवर्धन ३ 
| 99 दुग्धशास्त्र 3 
एम.बी.ए (कृषी) 
१२ | कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन ३० 
एकूण &3 


२. सदर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबाबतची waar प्रक्रिया व aon निश्चिती आणि शिक्षण विषयक 
कार्यप्रणाली यांचे संनियंत्रण करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना 
राहतील. तसेच राज्य शासनाने वेळोवेळी निश्चित केळेली मार्गदर्शक तत्वे व निकष खाजगी 
विनाअनुदानीत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप-१०२२/प्र.क्र.१५७/७-अ 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्र. २०२२०८१०१३५३५१७३०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Umesh Narayan : 
Chandiwade 


(sar चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


३. मा.मंत्री, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे खाजगी सचिव. 


. मा.राज्यमंत्री कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. 


महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे . 


१०.कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी . 

११. कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
१२.कुलगुरु / कुलसचिव, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला . 
१३.कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
१४.संचाळक (शिक्षण), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

१५.सह सचिव, (६-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१६.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


